Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 


पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 


लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५ . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अनुषंगाने २३ ( १ ) नुसार मोहाडी नगर पंचायत 

क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक नपंमो - २८२-२०२१– 


शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.एमयुएन - २०१४ - प्र.क्र.९९ - नवि १८ , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१५ अन्वये नगर पंचायत मोहाडी 
नव्याने अस्तित्वात आलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगर परिषद क्षेत्राचा 
नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये नगरपंचायत मोहाडी 
क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहिर करण्यासाठी ठराव क्र . २ , दिनांक १५ मार्च २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे . त्यानुसार 
सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार मोहाडी नगर पंचायत विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राचा हद्द दर्शविणारा व मुख्याधिकारी यांनी स्वाक्षांकित केलेला नकाशा , नगर पंचायतीच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , 
कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून साठ 
( ६० ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , मोहाडी , नगर पंचायत यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना हरकतींचा 
योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


मोहाडी : 


रामेश्वर पांडागळे , 

मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , मोहाडी . 


दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


ना . - एक - अ -१ ( १५४० ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६ . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Mohadi Nagar Panchayat as per 
Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


No.NPM - 282-2021. 


Government of Maharashtra , Urban Development Department , vide it's Notification No. MUN - 2014 
C.R. 99 - UD - 18 , Dated 12th February 2015 constituted Mohadi Nagar Panchayat . It is necessary to 
prepare the Development Plan for the area of Nagar Panchayat as per Section 21 ( 2 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 for planned development of the said area . 


Hence , the Mohadi Nagar Panchayat by its Resolution No. 2 , Dated 15th March 2021 has given 
consent to declare intention to prepare Development Plan as per provision of Section 23 ( 1 ) read with 
Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being 
published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of the Mohadi Nagar Panchayat 


is kept open for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the Nagar 
Panchayat , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Any suggestions / objections of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer , Mohadi , Nagar Panchayat within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this 
notice in Maharashtra Government Gazette . The suggestions / objections shall be duly considered while 
preparing the Development Plan . 


RAMESHWAR PANDAGALE , 


Mohadi : 


Chief Officer . 


Dated the 18th March 2021 . 


Nagar Panchayat , Mohadi . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७ . 


अध्यक्षा , नगर परिषद , यांजकडून 


क्रमांक नपउ - बांवि - १२४४-२०२१ 


उमरेड शहरांची सुधारित अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय , क्रमांक - टीपीएस 
२४ ९८-२८७ - प्र.क्र . - २५ - ९ ८ - नवि - ९ , दिनांक ८ जुलै २००३ अन्वये अंशतः मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आली आहे 
व शासनाचे नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय , क्रमांक - टीपीएस -२४ ९८-२८७ - प्र.क्र . - २५ - ९ ८ - नवि - ९ , दिनांक १ ९ जुलै २००५ ला 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दिनांक ५ - ९ -२००५ पासून अंमलात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा , दिनांक ०५-०२-२०२१ चा ठराव क्रमांक १५७ अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास योजनेत 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खाली दिलेल्या तपशील प्रमाणे बदल प्रस्तावित केला आहे . 


तपशील 


अ.क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


विकास योजनेतील मंजुर उपयोग 


मौजा परसोडी 

ता . उमरेड 
गट / सर्व्हे क्र . 


एकूण क्षेत्र 


रेल्वेच्या 
प्रयोजनासाठी 
फेरबदला अन्वये 


फेरबदल झाल्यानंतर कॉलम 
क्र .४ मधील जागेवर होणारा 

प्रस्तावित उपयोग 


आवश्यक क्षेत्र 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


( ४ ) 
हे . आर 


१ 


१ ९ 


१८० 


० २०२६ 


आ.क्र . ६२ , ( बगीचा ) , आ.क्र . ५ ९ 

( दुकान केंद्र ) , रहिवासी , रस्ता 
आ.क्र . ५ ९ , ( दुकान केंद्र ) , रस्ता 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२ 


१८ 


०१७ 


० १२७ ९ 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


3 


२८ 


१६६ 


००६ ९ ३ 


रहिवासी 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


४ 


२६/१ 


१०४ 


० २६८२ 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


५ 


२६/२ 


१०३ 


० ३८३७ 


आ.क्र . ५८ , ( खेळाचे मैदान ) , आ.क्र . ५७ 

( माध्यमिक शाळा ) , रस्ता 
आ.क्र . ५८ , ( खेळाचे मैदान ) , आ.क्र . ५७ 

( माध्यमिक शाळा ) , रस्ता 
आ.क्र . ५७ , ( माध्यमिक शाळा ) , 

रहिवासी 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


६ 


२७/१ 


० ९ ७ 


० ३४ ९ ३ 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


७ 


२३०/१ 


० ०५६१ 


० ०५६१ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


८ C 


२३०/२ 


० ०५५ ९ 


० ०४४६ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


९ 


२३०/३ 


० ०५२४ 


० ०००६ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१० 


२३०/४ 


० ०१७५ 


००१७५ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


११ 


२३०/५ 


० ००८७ 


० ००८७ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१२ 


२३०/६ 


० ००८७ 


० ००८७ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१३ 


२३०/७ 


००१२७ 


० ०१२७ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१४ 


२३०/८ 


० ०३८ 


० ०१५३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१५ 


२३० / ९ 


० ०२२६ 


० ०२२६ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१६ 


२३०/१० 


००२१२ 


००२१२ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१७ 


२३०/१२ 


० ०० ९ ३ 


० ००२३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


तपशील - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


१८ 


२३०/१३ 


० ०० ९ ३ 


० ०० ९ ३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


१ ९ 


२३०/१४ 


००० ९ ३ 


००० ९ ३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२० 


२३०/१५ 


००१३६ 


००१३६ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२१ 


२३०/१६ 


० ०१४६ 


००१४६ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२२ 


२३०/१७ 


० ०० ९ ३ 


० ०० ९ ३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२३ 


२३०/१८ 


००० ९ ३ 


० ०० ९ ३ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२४ 


२३० / १ ९ 


० ०० ९ ३ 


० ००५२ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२५ 


२३०/२४ 


० ०० ९ ३ 


००००५ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२६ 


२३०/२५ 


० ०० ९ ३ 


०००८४ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२७ 


२३०/२६ 


० ०१५५ 


० ०१५५ 


रहिवासी भूखंड 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


२८ 


२३० खुली 


० ११६७ 


००२७६ 


अभिन्सातील सार्वजनिक खुली 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


जागा 


जागा 


२ ९ 


२३० रस्ता 


०३८६ ९ 


० २१०० 


अभिन्सातील न.प. रस्ते 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


३० 


२३० रिकामी 


००१०८ 


रिकामी जागा रहिवासी 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


जागा 


३१ 


२३० उर्वरित 


० ०३३६ 


आरक्षण क्र .५८ खेळाचे 

मैदान 


शेतीकडील जागा 


वाहतूक व दळणवळण 

( रेल्वे लाईन ) 


एकूण क्षेत्र 


क्षेत्र . . 


१ ९ ६८३ 


उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषदेच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते कि , सदर फेरबदलासंबंधी कोणाला 
काही हरकती अगर सूचना असतील त्यांनी अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून १ महिण्याचे आंत अध्यक्ष , नगर परिषद , उमरेड 
यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात . आवश्यक सूचना व हरकतीवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केला 
जाईल 

श्रीमती विजयालक्ष्मी भदोरीया , 


अध्यक्षा , 


उमरेड : 
दिनांक २५ मे २०२१ . 


नगर परिषद , उमरेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 

, / 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८ . 

BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 
No.MCU - Const . D. - 1244-2021. 

The Development Plan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban Devel 
opment Department- Vide Resolution No. TPS - 2498-287 - CR - 25-98 - UD - 9 , Dated 8th July 2003 with effect 
from 25th August 2003 and Vide Resolution No. TPS - 2498-287 - CR - 25-98 - UD - 9 , Dated 9th July 2005 
Excluded part Development Plan which came into force with effect from 5th September 2005 . 

The Municipal Council Umred has proposed to make modification under Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 , Clause 37 ( 1 ) in the aforesaid final Development Plan vide its General Commi 
ttee Resolution No. 157 , dated 05-02-2021 as below. 


PARTICULAR 


Sr. 
No. 


Mauja 
Parsodi , 
Tal . Umred 
Survey No. 


Present use as per 
Development 

Plan 


Total Area Land area 
as per 

Required by 
7/12 Maharail 

Infrastructure 
Development 
Co. Limited 
Nagpur 


Proposed use on the 

area mentioned in 
Coloumn No. 4 after 
modification proposed 


( Ha ) to be 


modified 

under 
Section 37 

( 4 ) 
H.A 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 3 ) 
H.A. 


( 6 ) 


1 


19 


1 80 


0 2026 


Res . No. 62 ( Garden ) 
Res . No. 59 ( Shopping 
Center ) , Residential , Road 
Res . No. 59 ( Shopping 

Centre ) , Road 


2 


18 


0 17 


0 1279 


3 


28 


1 66 


0 0693 


Residential 


4 


26/1 


104 


0 2682 


Res . No. 58 ( Play Ground ) 
Res . No. 57 ( High School ) , 

Road 
Res . No. 58 ( Play Ground ) Res . 

No. 57 ( High School ) , Road 


5 


26/2 


1 03 


0 3837 


Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 
( Railway Line ) 


6 


27/1 


097 


0 3493 


Res . No. 57 ( High School ) , 

Residential 


7 


230/1 


0 0561 


0 0561 


Residential Plot 


8 


230/2 


0 0559 


00446 


Residential Plot 


9 


230/3 


0 0524 


00006 


Residential Plot 


ना - एक - अ -२ ( १५४० ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


PARTICULAR — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 3 ) 
H.A. 


( 4 ) 
H.A. 


10 


230/4 


00175 


00175 


Residential Plot 


11 


230/5 


0 0087 


00087 


Residential Plot 


12 


230/6 


0 0087 


0 0087 


Residential Plot 


13 


230/7 


00127 


00127 


Residential Plot 


14 


230/8 


0038 


00153 


Residential Plot 


15 


230/9 


0 0226 


0 0226 


Residential Plot 


16 


230/10 


0 0212 


0 0212 


Residential Plot 


17 


230/12 


0 0093 


00023 


Residential Plot 


Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 
( Railway Line ) 


18 


230/13 


0 0093 


0 0093 


Residential Plot 


19 


230/14 


0 0093 


00093 


Residential Plot 


20 


230/15 


00136 


0 0136 


Residential Plot 


21 


230/16 


00146 


00146 


Residential Plot 


22 


230/17 


0 0093 


00093 


Residential Plot 


23 


230/18 


0 0093 


0 0093 


Residential Plot 


24 


230/19 


0 0093 


0 0052 


Residential Plot 


25 


230/24 


0 0093 


0 0005 


Residential Plot 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


PARTICULAR - Contd . 


( 1 ) 


( 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 3 ) 
H.A. 


( 4 ) 
H.A 


26 


230/25 


00093 


0 0084 


Residential Plot 


Transportation & 
Communication 
( ( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 
( Railway Line ) 


27 


230/26 


00155 


00155 


Residential Plot 


28 


0 1167 


00276 


230 Open 
Space 


Public Open space 

in Lay - out 


29 


230 Roads 


0 3869 


02100 


Muncipal Council Roads 

in Lay - out 


Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 

( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 
( ( Railway Line ) 
Transportation & 
Communication 
( Railway Line ) 


30 


00108 


230 Vacant 

Plan 


Vacant Land 
Residential 


31 


00336 


230 
उर्वरित 


Reservation No. 58 Play 

Ground 


शेतीकडील जागा 


Total Area .. 


1 9683 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the 
office of the Municipal Council during the office hours . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , it is 
hereby notified that any person having any suggestion or objection , to the proposed modification as details 
above shall communicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which 
this notification publish in the Official Gazette . 


The objections or suggestions if any received within the above mentioned period of one month will be 
considered by the council while submitting the proposed modification to the Government for sanction . 


Umred : 
Dated the 25th May 2021 . 


SHRIMATI VIJAYLAXMI BHADORIYA , 

President , , 
Municipal Council , Umred . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ . 

अध्यक्षा , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम चे कलम ३७ अन्वये सुधारित विकास योजना , 

देवळी , जि . वर्धा मध्ये किरकोळ फेरबदल . 


क्रमांक ५६५-२०२१ 


देवळी नगर परिषद शहरांची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई , शासन निर्णय , क्रमांक - टीपीएस 
२६१५-१४८ - प्र.क्र . - ८६ ( ए ) -२०१५ - नवि - ९ , दिनांक ३ मे , २०१६ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ३ मे २०१६ पासून अंमलात आलेली आहे . . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जून ३ - ९ , २०२१ / ज्येष्ठ १३-१९ , शके १ ९ ४३ 


नगर परिषदेने सदर योजना नगर विकास योजनेअंतर्गत कार्यान्वित करण्यास सुरूवात केली आहे . अशा परिस्थितीत नगर परिषद साधारण 
सभा ठराव क्रमांक ०६ , दिनांक १० मार्च २०२१ अन्वये सुधारित विकास योजनेमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
३७ ( १ ) अन्वये लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ खालील बाबतीत , किरकोळ फेरबदल करण्यांचे ठरविले आहे . सदर बदल किरकोळ स्वरूपाचा आहे व 
त्यामुळे सुधरित विकास योजनेचे स्वरूप बदलत नाही . 

( १ ) शेत सर्व्हे क्रमांक ९ ६१ मधील २४ मिटर प्रस्तावित रूंदीचे डिपीरोड ऐवजी १५ मिटर डिपी रोड म्हणून अंतर्भूत करणे . 

( २ ) शेत सर्व्हे क्रमांक ९ ६१ ( भागातील ) आरक्षण क्रमांक ४३ ( Play Ground ) खेळाचे मैदान हे आरक्षण वगळून प्रधानमंत्री आवास 
योजनेंतर्गत घरकुल 

लाभार्थ्यांकरीता रहिवाशी क्षेत्र म्हणून बदल करणे , 
नियोजित फेदबदल दर्शविणारा सुधारित विकास योजनेचा आवश्यक नकाशा नगर परिषदेच्या नोटीस बोर्डवर लोकांच्या माहीतीसाठी कार्यालयीन 
वेळेत खुला ठेवलेला आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ वे पोटकलम ( १ ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीकडून किरकोळ फेरफाराबाबत 
सूचना व हरकती सदरची नोटीस शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसांचे आंत लेखी स्वरूपात नगर परिषदेकडे मागविण्यांत येत 
असून सूचना व आक्षेपाचा सदर बदल शासनाचे मंजुरीसाठी सादर करण्यांपूर्वी नगर परिषद आवश्यक विचार करील . 


. 


श्रीमती सुचिता रमेशराव मडावी , 


देवळी : 


अध्यक्षा , 


दिनांक २० मे २०२१ . 


नगर परिषद देवळी , जि . वर्धा . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ० . 

BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 
Minor modification to the Revised Development Plan under Section 37 ( 1 ) of the 

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
No.565-2021. 

The Revised Development Plan of Deoli Municipal Council has been sanctioned by Govt . of 
Maharashtra , Urban Development Deptt . Mantralaya , Bombay vide No. TPS - 2615-148 - PR - 86-2015 - UD - 9 , 
Dt . 3rd May 2016 and come into force with effect from 3rd May 2016 . 

The Municipal Council , Deoli has started implementation of the Revised Development Plan under 
Urban Development Plan scheme . In view of this the Municipal Council , Deoli vide it's Resolution No. 90 , 
Dated 10th March 2021 has decided to modify the Revised Development Plan under Section 37 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in the following respects for public purposes . The 

. 
following modifications are of minor nature and does not change the character of Revised Development plan . 

( 1 ) To change 24 M Proposed DP Road to 15M in Survey No. 961 . 

( 2 ) Change of Reservation on Site No. 43 which is reserved for “ Play Ground " in Survey No. 961 
( Part ) as “ Residential Zone " for PMAY Scheme . 

A map showing the proposed minor modification is kept on the notice board of the Municipal Council 
for public inspection during office hours . 

In pursuance of Section 37 and sub - section ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planing Act , 
1966 , suggestions / objections from persons affected thereby with respect to the proposed modification are 
invited within 30 days from the date of publication of this notice in Govt . Gazette which would be considered 
by the Municipal Council before submitting it to Government for sanction . 


Deoli : 


SMT . SUCHITA RAMESHRAO MADAVI , 

President , , 
Municipal Council , Deoli , Distt . Wardha . 


Dated the 18th March 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 

- , 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


